१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या 
१८ अतिरिक्‍त न्यायालयातील अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत ... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विठोन्या १३१८/प्र.क्र.५७/का-नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- ०६ सप्टेंबर, २०२१ 


वाचा :-१) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.विशेन्या-१३१६/प्र.क्र.२०५/का-९ , दि. १८.०८.२०१७. 
२) जिल्हा न्यायालय, रायगड-अलिबाग जा.क्र.प्रशा/२१३२/२०२०, दि.०६.०४.२०२१ चे पत्र. 
३) जिल्हा व सत्र न्यायालय, नांदेड जा.क्र. ब-४(१०/३४१४/२०२१, दि.०७.०७.२०२१ चे पत्र. 
) 
) 


४) जिल्हा न्यायालय, परभणी जा.क्र. आस्था/ब-४/७१४८/२०२१, दि.०७.०७.२०२१ चे पत्र. 

५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ 
प्रस्तावना :- 

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत एकूण १८ अतिरिक्त न्यायालये स्थापन करण्यात आली असून, या १८ 
अतिरिक्त न्यायालयासाठी संदर्भीय अ.क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये पदनिर्मिती करण्यात आली आहे. या 
१८ अतिरिक्त न्यायालयासाठीच्या अस्थायी पदांना दि.०१.०९.२०२१ पासून पुढील कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार संबंधित जिल्हा व सत्र न्यायालयांकडून शासनास प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. 
संदर्भीय अ.क्र.५ येथील वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार 
सदर १८ अतिरिक्त न्यायालयासाठीची अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

१४ व्या वित्त आयोगांतर्गत स्थापन केलेल्या १८ अतिरिक्त न्यायालयासाठीच्या पुढील अस्थायी 
पदांना दि.०१.०९.२०२१ ते दि.२८.०२.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


जिल्हा न्यायाधीठा/तदर्थ जिल्हा न्यायाधीठा संवर्ग 


अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
१  । न्यायाधीठा १४ 
२ | लघुलेखक (उच्च श्रेणी) १४ 
३ | वरिष्ठ लिपिक १४ 
४ | कनिष्ठलिपिक १४ 
५ | शिपाई १४ 
एकूण प ७० 
ठोक वेतनावर बाह्ययंत्रणेद्वारे शिपाई -१४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३१८/प्र.क्र.५७/का-नऊ 


दिवाणी न्यायाधीठा (वरिष्ठ स्तर) संवर्ग 
अ.क्र पदनाम पदसंख्या 
zs दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर ४ 
लघुलेखक (उच्च श्रेणी) ४ 
वरिष्ठ लिपिक ४ 
४ | कनिष्ठलिपिक ४ 
५ | शिपाई ४ 
एकूण पदे २० 
ठोक वेतनावर TAA RTS -४ 


२. याकरिता येणारा खर्च "मागणी क्र.जे-१, २०१४, न्यायदान-१०५-दिवाणी व सत्र न्यायालये (०७) 
अतिरिक्त न्यायालये (०७)(०१) अतिरिक्त न्यायालये (२०१४ ०५७५), या लेखाशिर्षाखाली" खर्ची टाकण्यात 
यावा व तो त्या शीर्षाखालील सन २०२१-२२ या वर्षासाठी मंजूर होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. वित्तविभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.१०.०८.२०२१ द्वारे प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९०८१६०९४००११२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
[-(00/80///0[)1(॥॥१ णतला 


5.4.20=0fecc37dcb4df84557086c3e03ca2237fcb163 1 Off5175370bf8e7719a0 
776, pseudonym=B5831A1A752C2B9B028DAE403EF AAEE70CBC5944, 


24: 
ialNumber=22A102F28897F 7CAE68B80F4942F 265D6F7 1566570CEC799DF 
B3DB3B60C8864F, -HODAWADEKAR ANAND BHARAT 


2021.09.08 16:11:25 +05'30' 


(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप सचिव 


प्रति :- 
१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई , 
२) प्रधान न्यायाधीश, नगर दिवाणी व सत्र न्यायालय, मुंबई 
3) मुख्य महानगर न्यायदंडाधिकारी, मुंबई 
४) जिल्हा व सत्र न्यायालय, सोलापूर, अमरावती, परभणी, पुणे, नागपूर, ठाणे, नांदेड, 
रायगड-अलिबाग, सातारा,नाशिक, औरंगाबाद. 
५) महाळेखापाल-एक/दोन (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विशेन्या १३१८/प्र.क्र.५७/का-नऊ 


६) महालेखापाल-एक/दोन (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई, 
९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर, अमरावती, परभणी, पुणे, नागपूर, ठाणे, नांदेड, 
रायगड-अलिबाग, सातारा, नाशिक, औरंगाबाद. 
१०) वित्त विभाग व्यय-५, 
११) विधि व न्याय विभाग कार्यासन-२३, २४ व २५ 


१२) निवड नस्ती- का. ९. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


